अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४ आणि 
सुधारित अंदाज २०२२-२३. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक : अर्थअं-२०२२/प्र.क्र.४१/अर्थसंकल्प-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - ३० सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ :- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थअं-२०२२/प्र.क्र.४१/अर्थसंकल्प-१, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्र 


संदर्भाधीन दिनांक २० सप्टेंबर, 2022 च्या शासन परिपत्रकामधीळल परिच्छेद Hy मधील तक्त्यात 


नमूद बाब क्र.६ (एक), (दोन) व ७ येथील मूळ मजकूराऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे :- 


बाब अंतिम दिनांक 


६) (एक) वित्त विभागाला पाठवावयाच्या प्रतीसह नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय | १७ जानेवारी, 2023 
विभागांना सादर करावयाचे पहिल्या ९ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमांवर 
आधारित सन २०२२-२०२३ चे सुधारलेले अंदाज (जमा व खची. 

(दोन) प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाला सादर करावयाचे पहिल्या ९ | २० जानेवारी, २०२३ 
महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमांवर आधारित सन २०२२-२०२३ चे एकत्रित 
सुधारलेले अंदाज (जमा व खची. 

(9) प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाला सादर करावयाची, स्वीकृत | २४ जानेवारी, 2023 
सुधारलेले अंदाज आणि स्वीकृत नवीन बाबींचा खर्च यांचा Warder 
असलेली, वरील (३) आणि (५) ह्या परिच्छेदांच्या संबंधातील एकत्रित 
विवरणपत्रे 


२. सदर झासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०९३०१४४५०३३२०५ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार AN AN ; Digitally signed by PANDURANG JOTIBA JADHAV 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=476d37b83707d4fa8d08 1fe85 145aa8df78154c98a188957 
3cd2900918d397e5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=A256E2285AACFD4CDF1A5A468970133F213ECCOC 
01D84AA031BA50479F2EEF89, cn=PANDURANG JOTIBA JADHAV 
Date: 2022.09.30 14:46:45 +05'30' 
(पां. जो. जाधव) 
प्रति, 


१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 
३) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः अर्थअं-२०२२/प्र.क्र. ४१/अर्थसंकल्प-१ 


४) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
६) *सचिव, राज्यपालांचे कार्यालय, मुंबई. 
) *सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुंबई. 
) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 
१०) मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख. 
११) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१२) वित्त विभागातील सर्व कार्यासन अधिकारी. 


*पत्राद्वारे 
यांच्या माहितीकरिता आणि मार्गदर्डानासाठी प्रत अग्रेषित. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


